RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग 


वर्ष १, अंक ४२] 


गुरुवार , जुलै २, २०१५ / आषाढ ११, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये २६. ०० 


असाधारण क्रमांक ७१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जुलै २०१५ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ . 

क्रमांक डीएनएल -२०१५ / ४४१/ प्र. क्र .१३/ नवि- ३१ महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा 
महा . ४० ) च्या कलम १०२ च्या पोट -कलम ( १ ) आणि कलम ३२१ च्या पोट -कलम ( १) व ( २) अन्वये आणि त्या संदर्भात प्रदान केलेल्या अन्य 
सर्व अधिकारांचा वापर करून खालील प्रारूप नियम तयार करण्यात आलेले असून त्यामुळे ज्या व्यक्ती अथवा संस्था प्रभावित होण्याची शक्यता 
आहे, अशा व्यक्ती व संस्थांना सदर नियमांची माहिती व्हावी यासाठी उक्त कलम ३२१ च्या पोट -कलम ( ३ ) अनुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत 
आणि याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की , सदर मसुदा दिनांक ३ ऑगस्ट २०१५ वा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल . 

२. उपरोक्त मसुद्याबाबत काही हरकती वा सूचना असल्यास त्या प्रधान सचिव ( नवि- २), नगरविकास विभाग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई- ३२ यांचेकडे दिनांक ३ ऑगस्ट २०१५ पूर्वी प्राप्त होतील अशा पाठविल्यास त्या विचारात घेण्यात येतील. 

प्रारूप नियम 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४०) च्या कलम ३२१ च्या पोट 
कलम ( ३) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाकडून नगरविकास विभाग अधिसूचना क्र . डीएनएल - २०१५ / ४४१/ प्र. क्र . १३ / 
नवि - ३१, दिनांक ०२ जुलै २०१५ द्वारे उक्त कलम ३२१ च्या पोट - कलम ( १) व ( २) नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून प्रसिद्ध केलेल्या 
महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता, २०१३ मधील सुधारणांच्या मसुद्याबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात येत आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने उक्त मुद्याच्या अनुरोधाने प्राप्त हरकती व सूचनांचा गांभीर्यपूर्वक विचार केला आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, उक्त महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता , २०१३ मध्ये सुधारणा करणे योग्य ठरले आहे . 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) च्या कलम १०२ च्या 
पोट- कलम ( १ ) आणि कलम ३२१ च्या पोट - कलम ( १ ) व ( २ ) अन्वये आणि त्या संदर्भात प्रदान केलेल्या अन्य सर्व अधिकारांचा वापर करून 


भाग एक - अ - ( म . उ. वि . ) - ७१- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , जुलै २, २०१५ / आषाढ ११, शके १९३७ 


महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता, २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम करीत आहे : 

१. या नियमांना महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा ( सुधारणा) संहिता, २०१५ असे म्हणावे . 
२. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता, २०१३ मधील नमुना ६४ च्या जागी खालील सुधारित नमुना अंमलात येईल . 


नमुना क्रमांक ६४ 
( नियम क्रमांक १४७ ते १५६, १८१ , २०८ , २७० , ४६७, ४७५ पहा ) 

कामे आणि पुरवठा यांकरिता प्रदान प्रमाणक 


भाग क 
विभागाचे नाव 


दिनांक 


आवक देयक क्रमांक - 


देयक तपशील 


प्रथम 


अदात्याचे नाव 
कार्यादेश क्रमांक 


चालू 


अंतिम 


भाग ख 


अनुक्रमांक 


कामाचे तपशील / वर्णन 


संख्या 


दर 
( ४ ) 


युनिट 
( ५ ) 


लेखा संकेतांक 

( ६ ) 


रक्कम रुपये 

( ७ ) 


स्थूल देय रक्कम रुपये 


वजाती आणि वसुली 
तपशील 

लेखा संकेतांक 
(१ ) 

( २ ) 


रक्कम रुपये 


एकूण 


एकूण वजाती व वसुली 
निव्वळ देय रक्कम रुपये 


निव्वळ देय रक्कम रु . ( अक्षरात ) - 


रक्कम ( अंकात ) रु . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जुलै २, २०१५ / आषाढ ११, शके १९३७ 


RU 


भाग ग 


अर्थसंकल्पीय तरतूद - 

या देयकासह एकूण खर्च - 
अर्थसंकल्पीय संकेतांक 

शिल्लक 
आतापर्यंत देण्यात आलेली देयके 

मोजमाप पुस्तकाचा संदर्भ क्रमांक - 

पुस्तक क्रमांक - 
चालू देय रक्कम - - 

साठा पुस्तकाचा संदर्भ क्रमांक _ _ - पुस्तक क्रमांक - 
मी मागणीची तपासणी केली ती अचूक असल्याचे आढळून आले . 
प्रमाणित करतो की , या देयकामध्ये दर्शविलेले दर आणि संख्या अचूक आहेत आणि प्राप्त झालेले साहित्य , वस्तू विनिर्देशानुसार आहेत आणि 
चांगल्या दर्जाची आहेत आणि चांगल्या स्थितीत आहेत . 
रु . - – ( अक्षरात ) 

- याकरिता प्रदान संमत केले . 


विभाग प्रमुखाची सही 
( नाव / पदनाम /विभाग प्रमुखाचा संकेतांक ) 


अंतर्गत लेखापरीक्षकाकडे सादर करण्यात आले . 
मी याद्वारे प्रमाणित करतो की , या प्रमाणकामध्ये नोंद केलेले सर्व तपशील अचूक आहेत . 

पडताळणी केली आणि अचूक असल्याचे आढळून आले. 


अंतर्गत लेखापरीक्षकाची सही 
( अंतर्गत लेखापरीक्षकाचे नाव / पदनाम / संकेतांक ) 


लेखा विभागाकडे पडताळणीकरिता सादर करण्यात आले . 
प्राप्त देयक नोंदवहीचा संदर्भ क्रमांक अनुक्रमांक 
रोखीने / धनादेशाद्वारे - 

दिले . 


-- दिनांक 


पडताळणी केली आणि अचूक असल्याचे आढळून आले . 


लेखा प्रमुखाची सही 
( लेखा प्रमुखाचे नाव / पदनाम / संकेतांक ) 


दिनांक 


अंतिम मंजुरीकरिता मुख्याधिकाऱ्याकडे सादर करण्यात आले . 
देयकामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रक्कम रुपये ( अक्षरात ) - 
रु . ( अक्षरात ) 

- ( अंकात ) - 


- मंजूर करण्यात येत आहे . 
प्रदान करावे. 


मुख्याधिकाऱ्याचेनाव व सही 


भाग एक - अ -( म . उ.वि . ) - ७१-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जुलै २ , २०१५ / आषाढ ११, शके १९३७ 


लेखापुस्तकामध्ये नोंद घेण्याकरिता लेखा विभागाकडे पुन्हा सादर करण्यात आले. 
मी याद्वारे प्रमाणित करतो की , देय असणाऱ्या रकमेची नोंद जर्नल प्रमाणक क्रमांक 
लेखापुस्तकामध्ये घेण्यात आली. 


-दिनांक 


द्वारे 


लेखा प्रमुखाची सही 


रोख प्रमुखाकडे सादर करण्यात आले. 
रोखीने / धनादेश क्रमांक 

- द्वारे दिनांक 
रोजी दिले आणि रोकडवही/ बँक पुस्तक यामध्ये नोंद केली. 


प्रमाणक क्रमांक 
दिनांक 


रोखपालाची सही 
( रोखपालाचे नाव / पदनाम / संकेतांक ) 


नगरपरिषदेचे नांव - 


चे प्रदान प्राप्त झाले . 


रक्कम रु . 


मुद्रांक 


प्राप्त करणाऱ्याची सही 


टीप : - ( १) प्रदान प्रमाणकाला रोख प्रमुखाकडून क्रमांक देण्यात येईल . 

(२ ) प्रथम देयक, चालू देयक आणि अंतिम देयक याकरिता प्रदान प्रमाणक तयार करतेवेळी, नियम ४३ मध्ये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचे 
अनुपालन करण्यात येईल . 

( ३) वरील भाग ख मधील संख्या, दर , युनिटे यांचे तपशील जेव्हा जेव्हा लागू होतील तेव्हा तेव्हा त्यांची नोंद करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गो . आ . लोखंडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जुलै २, २०१५ / आषाढ ११, शके १९३७ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 2nd July 2015 . 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 

No. DNL .2015 /441/CR - 13 /UD -31. - The following draft of rules , which the Government of 
Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 
102 read with sub -sections ( 1) and ( 2 ) of section 321 of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ), and of all other powers 
enabling it in that behalf, is hereby published , as required by sub - section ( 3 ) of the said section 
321, for the information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given 
that the said draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra on or after 
3rd August 2015 . 

2 . Any objection or suggestion with respect to the said draft , received by the Secretary 
(UD - 2 ) , Urban Development Department, Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , before the aforesaid date , will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 
Whereas , by Government Notification , Urban Development Department, No. DNL. 2015 /441/ 
CR - 13 /UD -31, dated 2nd July 2015 , issued in exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) 
of section 321 of theMaharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), the Government of Maharashtra has invited the objections and 
suggestions to its proposal issue a notification , in exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1 ) of section 102 read with sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of the said section 321, with a view to amend 
the Maharashtra Municipal Accounts Code, 2013 ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has considered the objections and suggestions 
received pursuant to the said proposal ; 

And whereas , it is considered expedient to amend the said Municipal Accounts Code, 2013 . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 102 read 
with sub - sections ( 1) and ( 2 ) of section 321 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), and of all other powers enabling 
it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules to amend the 
Maharashtra Municipal Accounts Code , 2013 as follows : 

1. These rules may be called the Maharashtra Municipal Accounts (Amendment) Code , 
2015 . 

2 . In the Maharashtra Municipal Accounts Code, 2013 Form No. 64 , the following form 
shall be substituted , namely : 


Form No. 64 
( See Rules No . 147 to 156 , 181, 208 , 270 , 467 , 475 ) 
Payment Voucher for Works and Supplies 


Part A 


Name of the Department . 


Date ..... 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. . . 


Inward Bill No. ..... .... 


Bill Details 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Nameof the Payee ... 


First ..... 


..... 


.... 


Work Order No. .. .... 


Running . ............. 


Final ..... 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जुलै २ , २०१५ / आषाढ ११, शके १९३७ 


Part B 


Sr. Particulars of Work / Description 


Qty . 


Rate 


Unit 


Amount 


No. 


Account 
Code 
(6 ) 


Rs. 


(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(7) 


Gross Amount Payable Rs. 


Deductions and Recoveries 


Particulars 

( 1) 


Account Code 

( 2 ) 


Amount Rs . 

(3) 


Total 


Total Deductions and Recoveries 

Net Amount Payable Rs. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Net amount payable (in words) ......... 
Amount ( in figures ) Rs. ..................... 
Part C 
Budget Provision 

Total expenditure including this bill . 
Budget Code ........ 

Balance ......... 
Bills paid till now ........ 

Ref. No . of Measurement book ......... Book No. ...... 
Current Bill amount Rs . ................. Ref. No. of Stock book ................. Book No. ..... 
I have examined the claim and found it correct. 
Certified that the rates and quantities shown in this bill are correct and materials, articles received 
are as per the specification and of good quality and in good working condition . 


. . . . . 


Passed for payment for Rs....................( in words) .. 


Signature of the Head of the Department 
(Name / Designation / Code of the Head of Department) 


Submitted to Internal Auditor 
I hereby certify that all the details entered in this voucher are correct. 

Verified and found correct 


Signature of the Internal Auditor 
(Name / Designation / Code of the Internal Auditor ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जुलै २ , २०१५ / आषाढ ११, शके १९३७ 


Submitted to Accounts Department for verification 
Ref. No. of register of bills received Sr. No. ........... Date ....... 
Paid by Cash / Cheque 


Verified and found correct 


Signature of the Head of Accounts 
(Name / Designation / Code of the Head of Accounts ) 

Date 


Submitted to the Chief Officer for final sanction 
The sum of Rs. ( in words )............. 

.......As shown in the bill is sanctioned . 
Pay Rs. ......................................(in words....................(in figures) 


Name and Signature of Chief Officer 
Resubmitted to Accounts Department for making entry in Books of Accounts 
I hereby certify that the entry for the amount payable has been taken in the books of Accounts 
vide Journal Voucher No. .. ...........dated ..... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


Signature of the Head of Accounts 
(Name / Designation / Code of the Head of Accounts ) 


Submitted to the Head of Cash 


Voucher No. 

Date 
Paid by Cash / Cheque No . ..........Dated ........and entered in the Cash Book / Bank Book 


. . . . . 


Signature of the Cashier 
(Name / Designation / Code of the Cashier ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Name of the Municipal Council . 
Received payment of Rs. .......... 
Amount Rs. . 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


Stamp 


Signature of the Receiver 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जुलै २, २०१५ / आषाढ ११, शके १९३७ 


Notes : 

1 . The payment voucher shall be numbered by Head of Cash . 

2 . At the time of making payment voucher for first bill, running bill and the final bill 
procedures prescribed in Rule 143 shall be complied with . 

3 . Details of quantity, rates, units in part B above shall be entered whenever applicable . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


G . A . LOKHANDE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


